आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
आदिवासी विकास आयुक्तालय या 
योजनेंतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष २२२५ १३९३) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०२३. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग,नस्ती क्र.अनिधी-२०२२/ प्र.क्र.०४/रोखशाखा. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
शीर्षाखालील आदिवासी विकास आयुक्तालय (आदिवासी उपयोजनेचे बळकटीकरण ) या योजनेंतर्गत 
कार्यालयीन खर्चासाठी खालीलप्रमाणे निधी नियंत्रक अधिकारी तथा उपसचिव, आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.लाखात) 
अ. योजनेचे नांव व लेखाशीर्ष बाब क्रमांक । सन २०२२-२३ सदर शासन 
क्र. अर्थसंकल्पित । निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
P| (09)(09) आदिवासी विकास आयुक्तालय | १३-कार्यालयीन १२००.०० १०.०० 
(आदिवासी उपयोजनेचे बळकटीकरण) खर्च 


२. वरीलप्रमाणे रू.१०.०० ळाख (अक्षरी रूपये दहा लाख फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला असून नियंत्रक अधिकारी 
यांनी सदर तरतूद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित 
करावी. 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या fread 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२०११२१५६५९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
Kl RAN DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
‘alCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 19f123ba59448c0926a91296205b9. 


87463f83 1a2beea0beScb: 8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11 


244: 
INumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 


SEBOAODD495EF82F 98993 1088637D821 1C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2023.01.27 15:39:25 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

३. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. उपसचिव (रोखशाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


